५० कोटी ga लागवड कार्यक्रमांतर्गत नियोजन, 
अंमलबजावणी, संनियंत्रण आणि समन्वयन 
याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागा अंतर्गत 
समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : एमआयएस-०५१६/ प्र.क्र. ९६/ राउशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. साववि-२०१६/प्र.क्र.८०/फ-११, 
दि. १०.१०.२०१६. 
२) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. एमआयएस-०५१६/ प्र.क्र. ९६/ राउशु-१, 
दि. २२.०२.२०१७. 
३) सचिव, महसूल व वन विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. साववि-२०१७/प्र.क्र.१३८/ 
फ-११, दि.०४.१०.२०१७. 
परिपत्रक:- 
राज्याला समृद्ध आणि सुरक्षित पर्यावरण देण्यासाठी व वनक्षेत्र २० टक्के वरून ३३ Cah 
पर्यंत नेण्यासाठी "हरित महाराष्ट्र" ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. दि. १ जुले, २०१६ रोजी २ 
कोटी वृक्षरोपणाचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला होता. वृक्षरोपणाची गती तुटू न देता त्यात 
सातत्य रहावे म्हणून सन २०१७ ते २०१९ या कालावधीत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती 
घेण्यात आला आहे. त्यात सर्व प्रशासकीय विभागांचा समावेश आहे. 
२. सन २०१६ मध्ये २ कोटी ऐवजी २.८३ कोटी वृक्ष लागवड झाली. सन २०१७ मध्ये ४ कोटी 
ऐवजी ५.४३ कोटी वृक्षारोपण झाले. आता, सन २०१८ आणि सन २०१९ मध्ये अनुक्रमे १३ कोटी 
आणि ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या उद्दिष्टांतर्गत प्रत्येक विभागाला दिलेले लक्ष्य साध्य करणे 
आव्यक आहे. त्याअनुषंगाने, या प्रकरणी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत नियोजन, अंमलबजावणी, 
संनियंत्रण आणि समन्वयन याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागा अंतर्गत खालील अधिकाऱ्याची 
"समन्वय अधिकारी" म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व| नियुक्‍ती पद संपक दूरध्वनी क्र.  । ई-मेल 


पदनाम 
हि श्री. पु. हि. वागदे, सह | समन्वय भ्र. क्र.९८६९१२६८५४ | punam.wagde@nic.in 
सचिव (राउशु), गृह विभाग | अधिकारी कार्या- २२८४२२४८ 


(Nodal Officer) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस-०५१६/ प्र.क्र. ९६/ राउशु-१, 


3. सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१७११०७१२१२५७६८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Shivaji 8300130 ५५०५५५५५०५... 


2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e13 
4f043fb205f2e97595f145aaf4d73, cn=Shivaji 


Chavan eye 


Date: 2017.11.07 12:00:57 +05'30' 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. श्री. पु.हि. वागदे, सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


